राज्यातील न्यायिक अधिका-यांना Apple iPad 
Po हे टॅबलेट्सच्या वार्षिक देखभाल 
करारासाठी रु.२,१७,७२,४१६/- इतक्या 
रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता व निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संगणक- २०२३/प्र. क्र.१२/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ:- १) समक्रमांकाचे शासन निर्णय दिनांक ०९.०३.२०२३. 
२) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांचे पत्र H. Spl/Comp/43¥/2023, दिनांक ०२.०१.२०२४. 
३) विभागाच्या दिनांक १४.०२.२०२४ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 
न्यायाधीशांना iPad ० हे टॅब्लेट्स पुरविण्याकरिता येणाऱ्या रु.२६,९९,६०,४००/- इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, 
ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी राज्यातील न्यायिक अधिका-यांना 
Apple iPad ७० हे टॅंबलेट्सच्या वार्षिक देखभाल करारासाठी रु.२,१७,७२,४१६/- इतक्या 
रक्कमेच्या प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ अन्वये शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती 
तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले आहेत. संदर्भ क्र. ३ अन्वये विभागाच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक १४.०२.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्यानुसार राज्यातील न्यायिक अधिका-यांना Apple iPad Pro & टॅंबलेट्सच्या वार्षिक 
देखभाल कराराच्या (comprehensive Annual Maintenance Contract) प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील न्यायिक अधिका-यांना Apple iPad Pro & टॅबलेट्सच्या वार्षिक देखभाल 
करारासाठी रु.२,१७,७२,४१६/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सत्तरा लक्ष बाहत्तर हजार चारशे सोळा 
फक्‍त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
त्याचप्रमाणे रु.२,१७,७२,४१६/- इतका निधी महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (जे ०००२) यांना 
वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक- २०२३/प्र. क्र.१२/का. ७ 


3. Apple iPad ७७० हे टॅंबलेट्सच्या वार्षिक देखभाल बाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे 
आहे:- 


Particular Quantity | Rate per unit for two years | Total Amount for 
two years 
Apple iPad Pro (92.8%) २४०० 5.9, ६८८/- Rs.9,€8,49,200/- 
inches (Rs.3,¢88/- for one year) 
(२५६ GB - WiFi model) 
GST@92% 33,29,29§/- 
Total Amount (including taxes) for two years Rs.2,99,02,89&/- 
१. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ 


विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग- 
१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २८ नियम क्र. ७६ मधील अव ब या अटींच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

५.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) 
विधि व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमळबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ 
५११६) या लेखाशिर्षाखाली १७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 

६. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात त्वरीत महालेखापाल कार्यालयास 
व शासनास सादर करावे. 


७. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 
८. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१५५९२०६५१२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 

N A N K | H R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e6e6ef027afaf3 1 1b7355b93d66802f7572a95024328e2d647 
f7ef65a9432a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD9B82A0B 
40FBCADEA1F0C509379CC, cn=NANDKISHOR LALLU MORE 
Date: 2024.03.14 16:27:44 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प,उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक- २०२३/प्र. क्र.१२/का. ७ 


५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला SUNG हाऊस, fess! वांच्छा रोड, 
के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 

१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड,के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 

११. कार्यासन अधिकारी १३, 23 व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


